आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शाबरी 
आदिवासी घरकुल योजनेच्या मागील 
वर्षातील प्रलंबित दायित्वाचा निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

(लेखाशीर्ष - २२२५ डी २७१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: -०८ जुलै, २०२१. 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वि. वि, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८ / अर्थ-३, दि. 0§.08.2029. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३,दि.२४.६.२०२१. 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाबरी-२०२०/प्र.क्र.१२३/कार्या-१७ 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत seat आदिवासी घरकुल योजनेतून अनुसूचित जमातीच्या 


पात्र लाभार्थ्यांना पक्के घरकुल बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेंतर्गत 


दरवर्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. संदर्भाधीन क्र.२ 


येथील प्रस्तावास अनुसरुन या योजनेच्या सन २०१९-२० या वर्षातील प्रलंबित दायित्व अदा 


करण्याकरीता सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून रु.८७५०.०० लाख इतका 


निधी वितरणाची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य SUPA, २२२५ - अनुसूचित 


जाती व जमाती यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाली हाबरी आदिवासी घरकुल योजनेकरीता सन 


२०२१-२२ या वर्षातील तरतुदींतून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.२ /कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष बाब सन २०२१-२२ सदर शा.नि. अन्वये 
मधील वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पीय असलेली तरतूद 
तरतूद 
a — | २ ३ [oe षु 
शबरी 2224 डी | ३१- सहायक ३५०००.०० ८७५०.०० 
आदिवासी २७१ | अनुदाने (वेतनेतर) 
घरकुल 
योजना 
एकूण ३५०००.०० ८(७५०.०० 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. ८७५०.०० लाख (अक्षरी रुपये सत्याऐंशी कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका 
निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर योजनेचे अंमळबजावणी अधिकारी म्हणून 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी 
तथा उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण गृहनिर्माण) यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
(BEAMS) प्रणाळीवर तात्काळ वितरीत करावा. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
कार्यालयाची राहील. 

४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनेहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवावी. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.२/कार्यासन.६ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सं.क्र.१ येथील शा.नि. अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४४९/२०२१, व्यय-१४, दि.१४.०६.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८१४५४५६४२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 
Digambarro 


cn=Ravindra Digambarro Aute 
A U t e रविंद्र व aie) 021.07.09 11:19:50 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सीबीडी-बेलापूर, नवी मुंबई. 
६. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


